नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६२)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे (महानगरपालिका)” 
या योजनेअंतर्गत झासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सोलापूर 
महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. ७.०० कोटी एवढ्या किमतीच्या 
कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सोलापूर 
महानगरपालिका ही राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपज्ीील (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६२)/का-१४११, 


विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सोलापूर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. (१) व (x) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे 
पालन करणे बंधकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन, 
(09)(09), नागरी स्थानिक संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान (३६०४ १००९) (कार्यक्रम), ३१, सहायक 
अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९५६४२६९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
CHARUSHILA : 


6ect , st=Maharashtra, 
serial INumber=A75E4CF904B78F2AE051843EA 1BA6106A393C2BOCF60FEO3C 
94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


2024.03.14 20:05:41 +05'30 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

३. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव. 

६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागारे अधिकारी, सोलापूर. 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६२)/का-१४११, 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६२)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


सोलापूर महानगरपालिका रु.७.०० कोटी 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

षि छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक समाज मंदिर बांधणे व विविध विकास कामे र 
oO 

करणे. ग 
२ | रेवणसिध्देश्वर मंदिर विजापूर नाका रंगरंगोटी करणे व विविध विकास कामे करणे. ५० 

प साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे समाज मंदिर बांधणे व विविध विकास , 
oO 

कामे करणे, | 
४ | ara समाज मंदिर बांधणे व विविध विकास कामे करणे ५० 
५ | राजमाता आहिल्यादेवी होळकर समाज मंदिर बांधणे व विविध विकास कामे करणे ५० 
६ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन बांधणे व विविध विकास कामे करणे ५० 
७ ।गवळी सामाज संस्कृती भवन बांधणे व विविध विकास कामे करणे ५० 

री श्री आदि जांबमुनी महाराज मोची समाज समाजमंदिर बांधणे व विविध विकास र 
oO 

कामे करणे, र 
९ | श्री बसवेश्वर महाराज सांस्कृतिक भवन बांधणे व विविध विकास कामे करणे. Yo 
pa पद्मशाली समाजासाठी सांस्कृतिक भवन बांधणे व विविध विकास कामे करणे. ५० 
re १ | मुस्लीम समाजासाठी सांस्कृतिक भवन बांधणे व विविध विकास कामे करणे ५० 
१२ | ख्रिश्चन समाजासाठी सांस्कृतिक भवन बांधणे व विविध विकास कामे करण ५० 
१३ | प्रभाग क्र. २२ लिमये वाडी येथे अंतर्गत ड्रेनेज लाईन घालणे, २५ 
१४ । प्रभाग क्र. २२ बुवा गल्ली येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणे, २५ 
१५ । प्रभाग क्र. २२. २ नंबर झोपडपटटी येथे अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे, ५० 
एकुण ७०० 


मम ममल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


